विधानमंडळाच्या जून-जुले, २०२४ च्या 
अधिवेशनात सादर केलेले सन २०२४-२५ 
चे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-१९२४/प्र.क्र.३८/२०२४/१७स 
दालन क्रमांक-६, तळमजला (विस्तार), मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३१ जुले, २०२४ 


वाचा - 
१) वित्त विभाग,शासन परिपत्रक क्रमांकः पूरक-२०२४/प्र.क्र.७९/ अर्थ-३, दि. २९ जुले, २०२४. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२४-२५ या वर्षाचे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र दिनांक ९ जुले, २०२४ रोजी विधानमंडळास 
सादर करण्यात आले. सदर पुरवणी खर्चास आता विधानसभेने मान्यता दिली आहे. दि. ३१ मार्च, 
२०२५ रोजी संपणा-या वित्तीय वर्षाच्या विनियोजनामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी, पुरवणी विनियोजन 
विधेयकास मा.राज्यपालांनी संमती दिली असून ते महाराष्ट्र ( द्वितीय पुरवणी) विनियोजन अधिनियम, 
२०२४ (सन २०२४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक-२८ ) म्हणून महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण, 
भाग-४, दिनांक २५ जुले, २०२४ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. 
२. पुरवणी विनियोजन अधिनियमानुसार सहकार पणन व gear विभागास सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे पूरक मागणीव्दारे एकूण रु. ३००३,०७,२२,०००/- (अक्षरी रुपये तीन 
हजार तीन कोटी सात लाख बावीस हजार मात्र) (कार्यक्रमांतर्गत/अनिवार्य) (दत्तमत) इतक्या तरतूदी 
मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत. या तरतुदीसंदर्भात नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेनंतर सदर 
पूरक मागणी संबंधातील योजनांचे वित्तीय मान्यतेचे आदेश स्वतंत्ररित्या संबंधित योजना 
अंमलबजावणी कार्यासनांमार्फत निर्गमित करण्यात आल्यानंतर त्याप्रमाणे तरतूदी सोबतच्या 
विवरणपत्राच्या स्तंभ सहा मधील संबंधीत कार्यान्वयन/नियंत्रक अधिकाऱ्याच्या स्वाधीन करण्यात 
येतील. 
३. अनिवार्य खर्चाच्या पुरवणी मागण्यांच्या निधी वितरणाचे प्रस्ताव (मुळ धारिकेवर) वित्त विभागास 
मान्यतेसाठी सादर करण्यात यावेत. कार्यक्रम खर्चाच्या पुरवणी मागण्यांचे प्रस्ताव (मुळ धारिकेवर) निधी 
वितरणापुर्वी यथास्थिती नियोजन विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यता विभाग, आदिवासी 
विकास विभाग यांच्या मंजूरीने वित्त विभागास सादर करण्यात यावेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-१९२४/प्र.क्र.३८/२०२४/१७स 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८०११४४००१३१०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRITHVIRAJ NIWRITTI 
ZALTE 


Date: 2024.08.01 14:54:53 +05'30' 


(पृ. नि. झालटे) 


सहपत्र-वरीलप्रमाणे अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


प्रत- सहपत्रासह माहिती व आवड्यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित- 
१. मा.विरोधी पक्षनेते विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई- 32 
२. सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
3. संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. साखर आयुकक्‍तालय,पुणे. 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा)/(स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ (लेखा व अनुज्ञेयता )/ (लेखा परीक्षा), नागपूर. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
९. सह सचिव (श्री.खोरगडे), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
qo, उप सचिव (श्री.देशमुख), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
११. उप सचिव (श्री.गायकवाड), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
१२. उप सचिव (श्री.शिंगाडे), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
१३. अपर निबंधक तथा सहसचिव (श्री.पाटील) , सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
१४. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (आस्था-२/२स/३स/१८स/२१स/२५स) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१५ वित्त विभाग, (अर्थसं.३/व्यय-११/अर्थसं.१३). मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१६. नियोजन विभाग, (का-१४११/का-१४३१) मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१७. निवडनस्ती १७-स कार्यासन सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


G/2 
सन २०२४-२५मधील खर्चाच्या मंजूर पुरक मागण्या (सहकार पणन व वस्त्रोद्योग प्रभाग) जून-जुले, २०२४ चे अधिवेशन. 


(रु.लाखात) 
काड अण झडा अया ७ का co ea (Se 
२४२५ -सहकार 
fete) 
००१,संचालन व प्रशासन त्य 
२५३ १२८ yee ee श्री.खोरगडे/ श्री.शिंगाडे 


(०१)(१०) सहकारी न्यायालयांसाठी कर्मचारी बर्ग 
(अनिवार्य) (२४२५०१९१९१) ०६ दूरध्वनी, बीज ब पाणी 


७२.०० 
१२१.०० 


१४ भाडेपट्टोंव कर ४.०० 
१७ संगणक ख 3,00 


2%0,00 


(१०७), पत संस्थांना सहाय्य 
(०१९)(१०) शेतक-यांना अल्पमुदती पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी १% व्याज 
दराने अर्थसहाय्य. (कार्यक्रम) 


ea 


v 
२५ २५६२८.०० श्री. संतोष पाटील 


(२४२५. १५०१) ३३ अर्थसहाय्य 


9 
a 


WER श्री.संतोष aries 


(०१)(१६) राज्यातील अल्पमुदत सहकारी पतसंरचने अंतर्गत(51'005) जिल्हा 
मध्यवती सहकारी बँकांचे सक्षमीकरणासाठी सहाय्य (कार्यक्रम) 

(२४२५ २५१४) ३३ अर्थसहाय्य 
१०८, इतर सहकारी संस्थांना सहाय्य 
(०३) सहकारी साखर कारखाने 


७ प 
ग डं प्रव (०३) (०२) सहकारी साखर कारखान्यांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम) 
२४२५ ०९८९) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


(०३) (०६) साखर संशोधनासाठी सहायक अनुदान (अनिवार्य) ी रस 
द १२९-१९३० (२४२५ ९०४५) ३१ सहायक AA ATA) one श्री. शिंगाडे 


३४५१-सचिवलयीन आर्थिक सेवा, 

(०१) सचिवालयीन आर्थिक सेवा 

(०१)(०१) सचिवलयीन आर्थिक सेवा, (अनिवार्य) 
(३४५१ ०३०४)१९४ भाडेपट्टी व कर 


४४३५, इतर कृषिविषयक कार्यक्रम यावरील भांडवली खर्च, 

०१ पणन ब गुणवत्ता नियंत्रण 

१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका 

(००)(०३) राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये राष्ट्रसंत तुकडोजी 
महाराज शेतकरी भवन बांधण्यासाठी अनुदान (कार्यक्रम) 

(४४३५ ००९३) ५४ गुंतवणूका 


(०१)काजू फळविकास योजना 
(०१)(०१) महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळ (कार्यक्रम) 
(४४३५. ००८४) ५४ गुंतवणुका 


१७४२३.०० 


श्री.संतोष पाटील 


3a 
१९१५-०० श्री. शिंगाडे 


a4 
मम 


आस्था-२ 
श्री.खोरगडे 


०.०१ Re 
: श्री. देशमुख 
Ra 


२२६५००,०० आयो 


५०.०० 


oo 

१०८, इतर सहकारी संस्थांना कर्जे 
(०३) सहकारी साखर कारखाने 
(०३)(११) सहकारी साखर कारखान्यांना खेळत्या भांडबलासाठी सीमांत कजे 
(रा.स.वि.म.)(कार्यक्रम) 

५५ कर्जे ब आगाऊ रकमा(६४२५ ०६५१४ 


'एकूण सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग ३००३०७.२२ 


D:\Shubham.bamne\shubham 2024-25\supply june 2024\supplymentry मंजूर 2024 statement Final June 2024 


